उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व 
शासकीय वसतिगृहाची सुरक्षा तपासणी 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. वसति-५३२३/प्र.क्र.११६/मशि-२, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : ७ जून, २०२३ 


शासन निर्णय :- 


दिनांक ६ जून, २०२३ रोजी मुंबई येथील सावित्रीदेवी फुले शासकीय वसतिगृहामध्ये घडलेल्या 
दुर्दैवी घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील सर्व शासकीय वसतिगृहांच्या 
सुरक्षेचा आढावा घेणे आवश्‍यक ठरले आहे. त्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे उच्चस्तरीय समिती स्थापन 
करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 


१) संचालक, उच्च शिक्षण -- अध्यक्ष 

२) संचालक, तंत्र शिक्षण -- ese 

३) डॉ. नलिनी टेंभेकर, -- सदस्य 
विभागीय सह संचालक, अमरावती 

४ डॉ. सोनाली रोडे, सहाय्यक प्राध्यापक -- सदस्य 


एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई 
५ डॉ. केशव तुपे, विभागीय सह संचालक, 
उच्च शिक्षण, मुंबई -- सदस्यसचिव 


२. समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील :- 


१) विभागाच्या अखत्यारित असणाऱ्या सर्व शासकीय वसतिगृहांच्या सुरक्षेचा आढावा संबंधित प्राचार्य / 
वसतिगृह प्रमुख, वसतिगृह अधीक्षक यांच्यामार्फत आणि स्थानिक पोलीस स्टेशनचे संबंधित 
अधिकारी यांच्या उपस्थितीत करुन घेणे. 

२) आढावा घेतल्यावर तातडीने करावयाची उपाययोजना निश्चित करणे. 

३) सदर उपाययोजना करण्यासाठी संबंधित प्राचार्य / अधीक्षक यांचेमार्फत एक कालबध्द कार्यक्रम 
तयार करुन घेणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वसति-५३२३/प्र.क्र.११६/मशि-२ 


४) सदर उपाययोजनांपैकी ज्या बाबींना शासनाच्या मान्यतेची गरज आहे, त्याचा प्रस्ताव शासनास 
सादर करणे. 
५) भविष्यात अशा प्रकारची घटना पुन्हा घडू नये यासाठी आवश्‍यक उपाययोजना सूचविणे. 


३. सदर कार्यवाहीसाठी सर्व विभागीय सह संचालक (उ.शि./तं.शि.) यांनी समितीला आवऱ्यक ते 
सहकार्य करावे. 


४. वरील समिती त्यांचा अहवाल दि. १४ जून, २०२३ पर्यंत शासनास सादर करेल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३०६०७१५३८५३१५०८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 


P R AT A P TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4,20=b0d6763338fc6cc4f7cf07ca60db7abcl cfac99c84ab1b5b 
fcOdae4609d63 10, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
PAN D U RAN G LU BAL serialNumber=AF6895C47A84066432F5BDD1F182B4163D880AC 
9BD8D24A 198FD0E731 0BBEBS9, cn=PRATAP PANDURANG 
LUBAL 
Date: 2023.06.07 17:38:39 +05'30' 


(प्रताप पां. लुबाळ ) 


उप सचिव (उच्च शिक्षण), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव (तंत्र शिक्षण), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक (उच्च शिक्षण), पुणे. 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति: 
१ मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) अपर मुख्य सचिव, गृह, मंत्रालय, मुंबई. 
६) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 

) 


) संचालक (तंत्र शिक्षण), मुंबई. 

) सर्व विभागीय सह संचालक (उच्च शिक्षण). 

) सर्व विभागीय सह संचालक (तंत्र शिक्षण). 

१३) डॉ. नलिनी टेंभेकर, विभागीय सह संचालक, उच्च शिक्षण, अमरावती. 
) 
) 


डॉ. सोनाली रोडे, सहाय्यक प्राध्यापक, एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई. 
निवड नस्ती, मठशि-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


